कोकण मराठी साहित्य परिषद,रत्नागिरी यांना 
मॉरिशस येथे नियोजित मराठी साहित्य 
संमेलनास जाण्यासाठी रु.१.५० कोटी अनुदान 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण २०२३/प्र.क्र.१४२/भाषा-३ 
नवीन प्रशासन भवन, ८वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २८ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा :- १) कोकण मराठी साहित्य परिषद, रत्नागिरी यांचे दि.१६.१०.२०२३ चे पत्र. 


पार्श्वभूमी :- :- 


कोकण मराठी साहित्य परिषद व मॉरिशस मराठी मंडळ Hea, मॉरिशस मराठी 
कल्चरल सेंटर ट्रस्ट, FRA सरकारच्या कला व सांस्कृतिक वारसा मंत्रालयांतर्गत कार्यरत 
मराठी स्पीकिंग युनियन यांच्या संयुक्‍त विद्यमाने मॉरिशस येथे दि. २ व ३ डिसेंबर, २०२३ रोजी 
नियोजित मराठी साहित्य संमेलनाच्या अनुषंगाने दीड कोटी अर्थसहाय्य करण्याबाबत कोकण 
मराठी साहित्य परिषद, रत्नागिरी यांना अर्थसहाय करण्याबाबत संदर्भाधीन दि.१६.१०.२०२३ च्या 
पत्रान्वये प्रस्ताव सादर केला होता. मॉरिशस येथे कोकण मराठी साहित्य परिषदेला साहित्यिक 
उपक्रम सादर करण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने राज्य मराठी 
विकास संस्थेच्या निधीतून कोकण मराठी साहित्य परिषद, रत्नागिरी यांना रु.१.५० कोटी इतका 
निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


कोकण मराठी साहित्य परिषद, रत्नागिरी या संस्थेला दि. २ व ३ डिसेंबर,२०२३ रोजी 
नियोजित मराठी साहित्य संमेळनात मॉरिशस येथे सहभागी होण्यासाठी रु.१.५० कोटी इतका निधी 
“एक विशेष बाब” म्हणून राज्य मराठी विकास संस्थेमार्फत उपलब्ध करुन देण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

सदर शासन मान्यता हे पूर्वोदाहरण म्हणून गृहीत धरता येणार नाही. सदर शासन 
मान्यता खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.१४२/भाषा-३ 


१. Hikers येथील नियोजित मराठी साहित्य संमेळनात कोणते साहित्यविषयक 
उपक्रम करण्यात आळे, याचा अहवाल राज्य मराठी विकास संस्थेमार्फत शासनास 
सादर करावा. 

२. महाराष्ट्र शासनाकडून उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या अर्थसहाय्याचा 
विनियोग, मराठी भाषेचा प्रचार, प्रसार, विकास, संवर्धन यासाठीच करण्यात यावा. 

३. कोकण मराठी साहित्य परिषद, रत्नागिरी या संस्थेने मॉरिशस येथील संमेलनाच्या 
कामाचा अहवाल, लेख्याची कागदपत्रे अर्थसहाय्याचा विनियोग होईपर्यंत वेळोवेळी 
राज्य मराठी विकास संस्थेस सादर करावा. 

४. शासनाकडून उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचे विनियोजन प्रमाणपत्र, संमेळन 
वृत्तांत, सनदी लेखापालांकडून तपासून घेण्यात आलेले लेख्यांचे विवरणपत्र 
संमेलनानंतर ३ महिन्यांच्या आत कोकण मराठी साहित्य परिषद, रत्नागिरी या संस्थेने 
राज्य मराठी विकास संस्थेकडे सादर करावीत. 


२. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्रमांक झेडएफ-२ - २२०५-कला व संस्कृती (००) (१०२) कला 
व संस्कृती प्रचालन (०२) (कार्यक्रम) (०२) (०१) राज्य मराठी विकास संस्था (कार्यक्रम) (२२०५ ३२०५) 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या सन २०२३-२४ च्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११२८१२१९१८२३३३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Aishvarya Nitin Govekar 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MARATHI 


e 
A | S h Va i a LANGUAGE DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=1bc2889d0526cabd7a6 1 ac7caff2c6c8138e2072666f41c1 
766386c6f759ac20, 
pseudonym=DB83DC6E32DD038CF4C35E6EEDA 1E65DBFB17864 


e e 
N | tT | Nn G ove ka i seriaINumber=EFE268FD47B3926C2BD993E696EBAFD8D4A9743 
A3C2180A0E956A47899EC5548, cn=Aishvarya Nitin Govekar 
Date: 2023.11.28 15:29:14 +05'30' 


(ऐश्वर्या गोवेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.१४२/भाषा-३ 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव / स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
. मा. सर्व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान सभा/विधान परिषद, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई, 
मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

७. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 
प्रबंधक, लोक आयुक्‍त आणि उप लोक आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई, 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, नागपूर, 

१०. महालेखापाल महाराष्ट्र-२ लेखापरीक्षा लेखा व अनुज्ञेयता मुंबई, नागपूर, 

११. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१२. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

१३. सर्व विभागीय आयुक्त, 

१४. सर्व जिल्हाधिकारी, 

१५. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

१६. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, बांद्रा, मुंबई, 

१७. अध्यक्ष / सचिव महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई, 

१८. अध्यक्ष / सचिव, महाराष्ट्र राज्य विश्वकोडा निर्मिती मंडळ, मुंबई, 

१९. संचालक / प्रशासकीय अधिकारी, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई, 

२०. कोकण मराठी साहित्य परिषद,रत्नागिरी 

२१. मराठी भाषा विभाग / सर्व कार्यासने, 

२२. निवड नस्ती (भाषा-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


